महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०१९ 


PRGA आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४, व ४ (५) अनुसार GSS सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय 
बदली करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
| १_| २ ३ Po षु 
| श्रीमती | मा.अ.जाधव कौडल्य विकास व उद्योजकता | महिला व बाल विकास 
विभाग 
२ | श्रीमती र.प्रधुमाळ कौशल्य विकास व उद्योजकता वित्त विभाग 
विभाग 
३. | श्रीमती | नि.सु.डावरे कौडल्य विकास व उद्योजकता गृह विभाग 
विभाग 
४ | श्रीमती | अ.चं.वडे महिला व बाळ विकास कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग 
षु श्री. | वै.म.पाटील गृह विभाग कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग 


२. उपरोक्त नमूद सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १३-११-२०१९ 
(म.नं.) रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

३. सदर आदेश हेच कार्यमुकततेचे आदेशा असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 
आवर्यकता नाही. 

४. सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी रकाना क्रमांक ५ मधील नमूद विभागात तत्काळ रुजू होऊन 
तसा अहवाल या कार्यासनाकडे सादर करावा. सदरहू सहायक कक्ष अधिकारी हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन 
१४, दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

५. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

६. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/ 
१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने 
रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


७. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 


Ge सदर WAT आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११३१२५००२२३०७ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


v 
Of Maharashtra, ou=General Administration 


. . 

G ayanan Bhimrao men psa ade-s003, oer, 
.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050F9180a8021798aScled41ada8a72725a 

47b4f0, 


Gurav काया िशिकशा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी 
प्रत, 

१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 

३) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 

8) निवडनस्ती- arte ay a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


